जागतिक महिला दिन शासकीय 
कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांच्या 
मेळाव्यास उपस्थित राहण्यास परवानगी 
देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण -३६२२ /प्र.क्र.९ /१८(र.वका.) 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ मार्च, २०२२. 


शासन परिपत्रक:- 


जागतिक महिला दिनानिमित्त बृन्हमुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना, मुंबई 
यांच्यातर्फे बृन्हमुंबई शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांसाठी मंगळवार दिनांक ०८ मार्च, २०२२ रोजी 
आरोग्य भवन, तळमजल्यावरील सभागृह, सेंट जॉर्ज रुणालय आवार, मुंबई -४०० ००१ येथे दुपारी 
२.३० वाजता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. 


2. तरी, बृहन्मुंबईतील शासकीय कार्यालयातील महिला कर्मचाऱ्यांना वरील कार्यक्रमासाठी 

उपस्थित रहाता यावे यासाठी मंगळवार, दिनांक ०८ मार्च, २०२२ रोजी दुपारी २.०० वाजता 
कार्यालय सोडण्याची अनुमती देण्यात येत आहे. सर्व मंत्रालयीन विभागांनी बृहन्मुंबईतील आपल्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयांना त्याप्रमाणे कळविण्याची व्यवस्था करावी. तथापि, सवलतीमुळे 
कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत देण्यात येणारी ४.१५ तासांची सूट पुढील आठवडयात भरुन 
काढावी. 


२९ महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर शासन 
परिपत्रक उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०३०४१५१२०३३६०७ 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by SOMNATH NAMDEO BAGUL 


DN: c=IN, if Mah GENERAL 
ADMINI ION DEPARTMENT, postalCode=400032, 
t=Mah: a, 


14c1480a47cec5943a1c3c73ea9Saf0534418cf92d1ac 


844331 79d, 
N A M D ) E O B A G U L serial -4807¢89831881 ede5Sb0d82cb9991539d 1 bd33c6f8a 
64931d9194d5e2cbdcf56, cn=SOMNATH NAMDEO 84611 
0: 


04 15:41:08 


(सो.ना.बागुल) 
सह सचिव (प्र.सु.र.व का.) 
प्रत: 
१. सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
३. निवडनस्ती (कार्यासन १८). 


